ज्येष्ठ कवी वि.वा शिरवाडकर उर्फ 
कुसुमाग्रज यांचा दिनांक २७ फेब्रुवारी हा 
जन्मदिवस "मराठी भाषा गौरव दिन" म्हणून 
साजरा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मभादि-२०२२/प्र.क्र.१२६/भाषा-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.मभादि-१०१२/प्र.क्र.८८/२०१२/भाषा-३, 
दिनांक २१ जानेवारी, २०१३. 
२) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.मभावा-२०२०/प्र.क्र.९८/भाषा-२, 
दिनांक २४ जून, २०२२ 


शासन परिपत्रक :- 
वि.वा.शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांनी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये मोलाचे योगदान दिले 
असून, मराठी भाषा ही ज्ञानभाषा होण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले आहेत. आपल्या मातृभाषेचा गौरव म्हणून 
वि.वा.शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा दिनांक २७ फेब्रुवारी हा जन्मदिन "मराठी भाषा गौरव दिन" म्हणून 
साजरा करण्याच्या सूचना यापूर्वी दिनांक २१ जानेवारी, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
सदर शासन निर्णयास अनुसरुन सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालय प्रमुख यांना 
मराठी भाषा गौरव दिन सोहळा साजरा करण्याबाबत सूचित करण्यात येते. 
२. मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार हे मराठी भाषा विभागाचे मुख्य धोरण आहे. या धोरणाची व्यापकता 
वाढविण्यासाठी मराठी भाषेसंदर्भात राबविण्यात येणाऱ्या विद्यमान व विस्तारीत उपक्रमांना संदर्भाधीन दि. २४ जून, 
२०२२ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार मराठी 
प्रचार-प्रसार कार्यक्रमासाठी मराठी भाषा विभाग व अधिनस्त कार्यालय यांना कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याच्या 
सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयानुसार संबंधित आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी यांनी विविध 
कार्यक्रमाचे आयोजन करावयाचे आहे. 
३. मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार हे मराठी भाषा विभागाच मुख्य धोरण आहे. सदर धोरणाशी सुसंगत 
पारंपारिक पध्दतीने प्रचार-प्रसार करण्याबरोबर त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन विविध माध्यमांचा वापर 
करुन मराठी यप्रचार प्रसाराविषयक कार्यक्रम आयोजित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या 
अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 
१. मराठी भाषा विभागाच्या व क्षेत्रिय मराठी भाषा विषयक वाटचाल व प्रगतीविषयक सर्व माहिती क्षेत्रिय 
कार्यालयांनी एकत्रितपणे विविध माध्यमातून प्रसारीत करावी . 
२. महाराष्ट्रातील त्या त्या जिल्ह्यात मराठी भाषा व साहित्य यांचा प्रचार-प्रसार व संवर्धन यासाठी सतत 
कार्यरत राहून बहुमूल्य योगदान देणाऱ्या स्थानिक पातळीवरील मराठी भाषा संवर्धक, अभ्यासक, 
संशोधक, लेखक, साहित्यिक यांची त्या त्या जिल्हयातील मराठी भाषा समितीने निवड करुन 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मभादि-२०२२/प्र.क्र.१२६/भाषा-३ 


१०, 


१0: 


१२. 


93. 


१४. 


१५. 


जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मराठी भाषा गौरव दिनी आयोजित कार्यक्रमात त्यांचा सत्कार करुन 
गौरव करण्यात यावा. 
मराठी भाषा प्रचार-प्रसार व संवर्धन यासाठी मराठी भाषा विभाग व चारही संस्थांकडून त्यांच्या 
उद्दीष्टानुसार या संपूर्ण वर्षभरात राबविलेल्या उपक्रम व योजनांची माहिती त्या त्या जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मराठी भाषा अधिकारी यांनी जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या मार्फत त्या 
त्या जिल्ह्यात सर्व प्रसिध्दी माध्यमातून प्रसिध्द करुन जनतेपर्यंत पोहचवावी. 
मराठीच्या प्रचार व प्रसाराकरिता विविध स्पर्धा योजणे, प्रसारमाध्यमांतून प्रचार करणे, पुस्तके व कोश 
यांबाबत चर्चा, परिसंवाद, व्याख्याने इत्यादी उपक्रम योजावेत. 
मराठी भाषेचा प्रचार-प्रसार व संवर्धन यासाठी विविध मार्गानी स्वयंप्रेरणेने काम करणाऱ्या व्यक्‍ती/संस्था 
यांच्या कार्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या कार्याचा गौरव/सत्कार करणे. 
काळाची गरज लक्षात घेता, जास्तीत जास्त कार्यक्रम चर्चासत्रे, प्रशिक्षण ऑनलाईन पध्दतीने करण्याच्या 
सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. मराठी भाषेचा प्रचार-प्रसार या उद्दिष्टांसह रोजगाराभिमुख 
उपक्रमातून जास्तीत जास्त तरुण पिढीला आकर्षित करण्यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन सर्व शासकीय 
कार्यालयांनी करावे. 

तसेच, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य विश्वकोष निर्मिती मंडळ यांनी वरील प्रमाणे वर्षभरात राबविण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन कार्यशाळांचे 
वेळापत्रक जाहीर करावे. त्यानुसार कार्यक्रम आयोजित करुन त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
मराठीचा प्रचार-प्रसार ऑनलाईन पध्दतीने प्रभावीपणे कसा करता येईल या विषयावर सर्व शासकीय 
कार्यालये तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, महाराष्ट्र राज्य 
विश्वकोष निर्मिती मंडळ या संस्थांनी तज्ञांच्या मदतीने ऑनलाईन कार्यशाळा आयोजित कराव्यात. 
मराठी भाषेच्या वापराबाबत जागरुकता निर्माण करण्याकरिता संबंधित कार्यालयांनी संकेतस्थळे, 
आकाशवाणी, दूरदर्शन, खाजगी दूरचित्रवाहिन्या, एफ.एम.रेडिओ, स्थानिक केबल नेटवर्क, फेसबुक, 
ट्विटर, व्हॉट्सअँप इ. प्रसार माध्यमातून याबाबतचे दृक-श्राव्य संदेश प्रसारित करावेत. 
मातृभाषेची महती आणि माहिती, तसेच मातृभाषेचे व्यक्तिगत व समाजजीवनातील स्थान आणि मातृभाषेचे 
मानसशास्त्रीय व शिक्षणझास्त्राच्या दृष्टीने महत्व या विषयांवर विचारमंथनात्मक कार्यक्रम आयोजित 
करावे. 
सकस साहित्याची, नव्या माहितीची, आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञानाची मराठीतील पुस्तके वाचकांपर्यंत 
पोहोचविण्याच्या हेतूने राज्यभर कार्यक्रम आयोजित करावे. 
serra व दूरदर्शनवरुन सादर करण्यात येत असलेल्या माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयाच्या प्रायोजित कार्यक्रमामध्ये मराठी भाषाविषयक मान्यवरांच्या मुलाखती, परिसंवाद 
आयोजित करावेत. 
मराठी भाषा/साहित्य/कोड वाड्मय या विषयांवर ऑनलाईन व्याख्याने, चर्चासत्रे, परिसंवाद, कार्यशाळा 
यांचे आयोजन तसेच तज्ञ, विचारवंत व साहित्यिकांच्या मुलाखतींचे आयोजन करण्यात यावे. 
मराठीच्या प्रचार-प्रसारासाठी अभिनव कल्पना सादर करून त्याप्रमाणे ऑनलाईन कार्यक्रमांचे आयोजन 
करण्यात यावे. 
प्रसारमाध्यमे तसेच प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर याबाबत व्याख्याने, चर्चासत्रे, परिसंवाद, कार्यशाळा, 
सादरीकरणे यांचे आयोजन करावे. 
समाजप्रसार माध्यमांतील (सोशल मीडिया) मराठी, माहिती तित्रज्ञान व मराठी, महाजालावरील 


(इंटरनेट) मराठी या क्षेत्रांतील तज्ञाची व्याख्याने व सादरीकरणे यांचे आयोजन करावे. 
पृष्ठ ४पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मभादि-२०२२/प्र.क्र.१२६/भाषा-३ 


१६. 


१७. 


१८६. 


१९, 


२०. 


21. 


२२. 


23. 


२४. 


शब्दभांडार आणि नवीन पर्यायी शब्दनिर्मिती याबाबतच्या स्पर्धाचे आयोजन करावे. 

मराठी सुलेखन, सुंदर मराठी हस्ताक्षर स्पर्धा व संबंधित कार्यशाळांचे आयोजन करावे. 

मराठी भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्य करणाऱ्या नि:स्पृह व्यक्‍तींना आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या 
संस्थांना किंवा प्रकल्पांना भेट देणे. 

मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार व संवर्धन यासाठी विविध मार्गानी स्वयंप्रेरणेने काम करणाऱ्या व्यक्‍ती/संस्था 
यांच्या कार्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या कार्याचा गौरव/सत्कार करण्याबाबत कार्यक्रम आयोजित 
करावे. 

विश्वकोडा निर्मिती मंडळाच्या संकेतस्थळावर नोंदीची संख्या वाढावी या दृष्टीने याबाबत महाराष्ट्र 
विश्वकोश निर्मिती मंडळाने वर्षभर विविध कार्यशाळांचे आयोजन करावे, तसेच नोदींची संख्या 
वाढविण्याच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना कराव्यात. 

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ नुसार वर्जित प्रयोजने वगळता शासकीय कामकाज १००% मराठी 
भाषेतून करणे आवश्‍यक आहे. तर, त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व 
कार्यालये/सार्वजनिक उपक्रम यांनी मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य आहे. याबाबत सर्व 
जिल्हाधिकार्‍यांनी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेडा संबंधितांच्या निदर्डानास आणावे. 

मराठी भाषा विभागाची विविध संकतस्थळे, क्षेत्रीय कार्यालयांची संकेतस्थळे, भाषा संचालनालयाने व 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाने तयार केलेल्या भ्रमणध्वनी उपयोजकाबद्दल (मोबाईल 
अँप) याबाबतची माहिती सर्व सामान्यांना व्हावी या दृष्टीने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी विविध माध्यमातून 
याबाबतची माहिती प्रसारीत करावी. 

वरील कार्यक्रम सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये आयोजित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मराठी संस्कृती मंडळ राज्य 
मराठी विकास संस्था, भाषा संचालनालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोष निर्मिती मंडळ यांनी 
खालीलप्रमाणे साहित्य संस्थांची मदत घेऊन त्या साहित्य संस्थांसमोर दर्शविलेल्या जिल्ह्यात कार्यक्रम 
आयोजित करण्यासाठी मदत घ्यावी. 


अ.क्र. | साहित्य संस्था साहित्य संस्थेच्या अंतर्गत जिल्हे 
धों महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, 
सातारा, सांगली, सोलापूर. 
2. मराठवाडा साहित्य परिषद, | औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, 
औरंगाबाद उस्मानाबाद, लातूर. 
३. विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, 
वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली 
४. कोकण मराठी साहित्य | रायगड, रत्नागिरी, सिधुदूर्ग, ठाणे, पालघर, मुंबई 
परिषद, रत्नागिरी उपनगर 
पु. दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य | कोल्हापूर 
सभा, कोल्हापूर 
६. मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई. | मुंबई हहर 


सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना वरीलप्रमाणे कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी भाषा संचालनालय, मुंबई, 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मभादि-२०२२/प्र.क्र.१२६/भाषा-३ 


२५. 


मुंबई आणि राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई तसेच अ.क्र.२३ येथे दर्शविलेल्या साहित्य संस्थांची मदत 
घेता येईल. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी 
आपआपल्या विभागातील कार्यक्षेत्रातील संबंधितांचे सहकार्य घेऊन हा सोहळा पार पाडण्यासाठी सर्व 
अधिकारी/कर्मचारी यांना सहभागी याकरुन घ्यावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२११२३१७४०४०८४३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१०, 
११; 
१२. 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८६: 
१९. 
२०. 
२१. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MILIND BHAGWAN GAWADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MARATHI LANGUAGE DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=d043e1f55c6ded344ffebea8801d8c286 
bfdcafaea54c7 16c9b31b47b87a9476, 
pseudonym=3FD721BE2B19DF245E0157FD3DC 
7B26475009465, 
serialNumber=EF777B84EAC7F675E3493144EFO 


GAWADE _ उशा ०) 
(मि. भ. गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.समिती प्रमुख व सदस्य, मराठी भाषा समिती, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई, 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, (दूरदर्शन/आकाडावाणी / वृत्तपत्रे 
/मित्तीपत्रके या माध्यमातून विस्तृत प्रसिध्दी देण्यासाठी), 

सर्व मंत्रालयीन विभाग (त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांना सूचना देण्याबाबत), 
सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

भाषा संचालक, भाषा संचाळनालय, बांद्रा, मुंबई, 

अध्यक्ष /सचिव महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

अध्यक्ष /सचिव, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

संचालक /प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

मराठी भाषा विभाग / सर्व कार्यासने, 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


